वाशी पो.स्टे, गु.नो.क्र.६७/२०१३, सत्र न्यायालय, ठाणे 
येथील प्रकरण क्र. २८१/२०१३, ३७९/२०१३, 
४८१/२०१३, ११८/२०१४, ४५२/२०१४ व २४/२०१५ चे 
प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. विद्या कासले यांना व्यवसायीक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२०४/पोल-१० 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : 4 जुले, २०१६. 


संदर्भ : शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- २०१५/ ए.एस.८४ / डी-चौदा, 
दिनांक ०१.०९.२०१५, व समक्रमांकाचे शुध्दिपत्रक दि.०९.०९.२०१५. 


शासन निर्णय :- 


वाशी पोलीस स्टेशन, गु.नों.क्र.६७/२०१३ सत्र न्यायालय, ठाणे येथील खटला क्र. २८१/२०१३, 
३७९/२०१३, ४८१/२०१३, ११८/२०१४, ४५२/२०१४ व २४/२०१५ चे प्रकरणी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून अँड.विद्या कासळे यांची विधि व न्याय विभागाच्या, दिनांक ०१.०९.२०१५, 
अधिसूचनेन्वये व समक्रमांकाच्या दि.०९.०९.२०१५ च्या श्ुध्दिपत्रकान्वये नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


२. प्रस्तुत खटल्यांसाठी अँड.श्रीमती विद्या कासले यांना सर्व सत्र न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
एकत्रितरित्या प्रतिदिनी परिणामकारक सुनावणी फी रुपये २०,०००/- या प्रमाणे फी अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी 
फी, किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे भत्ते अनुज्ञेय असणार नाही. तसेच, सत्र न्यायालयातील प्रकरण क्र. 
२८१/२०१३, ३७९/२०१३, ४८१/२०१३, ११८/२०१४, ४५२/२०१४ व २४/२०१५ या व त्या अनुषंगाने 
उद्भवणा-या प्रकरणी स्वतंत्र "वकील फी" अनुज्ञेय ठरणार नाही. 


2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय USA उप आयुक्त दर्जाहून 
कमी नाही अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६९/२०१५/व्यय-७, दिनांक 
०७.१०.२०१५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२०४/पोल-१० 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०७१४१५१६०७६६२९ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
A ru Nn Vi S h Nn 1 pa nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 


J 05 h | st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2016.07.14 15:21:48 +05'30" 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र्‌ १, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


ल 


६) विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्राळय, मुंबई 

७) वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई 

८) अँड.श्रीमती विद्या GRAS, 24/26, डी.एन.मंझील, काँग्रेस हाऊस, व्ही.पी.रोड, मुंबई ४००००४ 
९) निवड नस्ती (पोल-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


